आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत भारत सरकार मेट्रीकोत्तर 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत  तरतूदींचे 


वितरण. 
लेखाशिर्ष (२२२५ २२८२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०२/कार्यासन-०६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, 2029. 


१) वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२) जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकारचे पत्र क्र.२००१४/१९/२०१८-एससीएच 
दि.०६.०५.२०२० व दि.१६.६.२०२१. 

3) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.५१/कार्या-१२. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता मागणी क्र.टी-५, २२२५ अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजना (०२) (०९) 
भारत सरकार मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (२२२५ २२८२), ३४ - शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने करिता एकूण रु. २५०००.०० 
लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकाकरीता केंद्र 
RAAT अनुषंगाने सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाकरीता केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
दि.६.५.२०२० रोजीच्या आदेशाद्वारे प्रथम हप्ता रु.४९४९.९० लाख व दि.१६.६.२०२१ रोजीच्या आदेशाद्वारे 
द्वितीय हप्ता रु.१४००३.६६ लाख इतका निधी मंजूर केलेला आहे. सदर एकूण रु.१८९५३.५६ लाख मंजूर निधी 
वितरीत करण्यासाठी संदर्भ क्र.३ अन्वये वित्त विभागास प्रस्ताव सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन वित्त 
विभागाने चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींमधीलळ yo टक्के मर्यादेत रु.१२५००.०० लाख निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत भारत सरकार मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ साठी मंजूर केंद्र 
RATA रु.१२५००.०० लाख (रुपये एकशे पंचवीस कोटी) इतकी तरतूद चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पित 
तरतुदींमधून योजनेचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर तरतूद पोस्ट मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन महाडीबीटी पोर्टलवर 
सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाअखेरपर्यंतची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र. 9.02 / कार्यासन.६ 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ 
उपलेखाशीर्षनिहाय शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी 
प्रस्ताव सादर करावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६०४/व्यय-१४, दि.१३.०७.२०२१ नुसार 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥॥8॥889॥॥8.9०५९॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०८०३११०५५५१४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ravindra aut 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D | g a aa b a [| fo postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8 


€4897737ba8edacOedf3f2c6e69e25f4108, 
Aute Due 0010808 Ts 3620530 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. सर्व सह सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (का-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


